महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था(टीआरटीआय), पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू 
महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा 
ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), 
नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), 
मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थामार्फत कार्यान्वित 
असलेल्या अथवा करण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षण, 
कौशल्य विकास व विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
परदेश शिष्यवृत्ती या योजनेमध्ये आवश्‍यक समानता 
आणण्याकरीता सर्वंकष धोरण निश्चित करणे बाबत- 
अधिछात्रवृत्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे 
पहिला मजला, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बार्टी २०२१/ 
प्र.क्र.११६/बांधकामे, दि. २८.१०.२०२१. 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र. बार्टी - 
२०१९/प्र.क्र.२२३/बांधकामे, दि. २८.१०.२०२१. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सान्यावि- 
२०२३/ प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दि. 30.90.2023. 

४. शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सान्यावि- 
२०२३/ प्र.क्र.६०(४/बांधकामे, दि. ९.११.२०२३. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सान्यावि- 
२०२३/ प्र.क्र.७७/बांधकामे, दि.२५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सामाजिक न्याय 
विभागाच्या दि.३०.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(टीआरटीआय),पुणे,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे, छत्रपती शाहू 
महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुळे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती), नागपूर व महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई व इतर तत्सम स्वायत्त 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे 


संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या तसेच, भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, 
अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृह व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह 
भत्ता,स्वाधार,स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता रहावी यासाठी सर्वकष धोरण 
निश्चित करण्यात आले आहे. याकरीता अ.मु.स.(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे 
कायमस्वरूपी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 


fa | अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव, इ.मा.ब.क. विभाग सदस्य 
8 | अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
4 प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सदस्य 
६ = | प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग सदस्य 
७ सचिव, सा.न्या. व वि.स. विभाग सदस्य सचिव 


२. विभागाच्या दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सन २०२२ च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील 
विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने, 
बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थी संघटनांकडून १०० टक्के दराने अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची वारंवार 
विनंती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बदल 
करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकसमान धोरणाच्या अनुषंगाने, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे 
यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सन २०२२ च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील संशोधक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के 
अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय दि.११.०७.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. 
तथापि, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या व मागणीच्या अनुषंगाने, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था (सारथी), पुणे व महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर या 
संस्थेंतर्गत सन २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मंजूर केल्याप्रमाणे डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती 
योजनेतील सन २०२२ च्या ७६३ विद्यार्थ्यांची जाहिरातीनुसार आलेल्या अर्जांमधील कागदपत्रांची 
पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा 
लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

याकरीता येणारा खर्च हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी 
त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करावा. याकरीता शासनाकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून 
दिला जाणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे 


प्रति, 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१०१४५०२७७०२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SOMNATH 
NAMDEO BAGUL = 


(सो. AT. बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह व विधी) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 
मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद . 

मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अ.मु.स/प्रधान सचिव/सचिव (सर्व) मंत्रालयीन विभाग. 

सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी),पुणे. 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण. 

सर्व सहायक आयुकत, समाज कल्याण. 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

निवडनस्ती (बांधकामे). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


